गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग 
निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम २००३ ची अधिक 
प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी राज्य 
तपासणी व संनियंत्रण समिती (inspection 
and Monitoring Committee) पुनर्गठित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रचिनी२०१७/प्र.क्र.४६६/कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि.मार्ग, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ०३ जुलै ,२०१८ 
वाचा - 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः प्रचिनी-२००८/९०३/प्र.क्र.२५५/कु.क.२, 

दि. २७.०२.२००९ 
२) राज्य समुचित प्राधिकारी, आयुक्‍त (आ.से) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 

अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः राग्राआअ/पीएनडीटी/5॥/॥0/२६९१०-१२/२०१७, 

दि.०१.०७.२०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना - 

मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि.१/३/२०१६ रोजी 
आयोजित केलेल्या राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाच्या बैठकीत राज्यातील गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व 
निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध, अधिनियम २००३ कायदयाची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी 
करण्यासाठी राज्य तपासणी व संनियंत्रण समिती (Inspection and Monitoring Committee) 
पुनर्गठित करणेचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुषंगाने सदर समिती पुनर्गठित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध. अधिनियम २००३ च्या 
तरतूदीनुसार नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी तसेच उक्त कायदयाच्या अंमलबजावणीसाठी 
राज्य महिला आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली खाळीलळ सदयांची तपासणी व संनियंत्रण समिती 
(Inspection and Monitoring Committee) पुनर्गठित करण्यास झासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रचिनी२०१७/प्र.क्र.४६६/कु.क. 


२. सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील- 


अ.क्र. | सदस्यांचे नाव/पदनाम सदस्यत्वाचा प्रकार 

ee | अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 

२ आमदार प्रा.मेधा कुलकर्णी, ५ नंदनवन डहाणूकर कॉलनी, | सदस्य 
गल्ली क्र,८, कोथरुड, पुणे-३८ 

३ आमदार डॉ. देवराव होळी, मु.पो.ता.चामो्शी, हनुमान वॉर्ड | सदस्य 
4.9 चामोर्शी, जि. गडचिरोली 

8 श्रीमती उर्मिला जोशी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, स्वयंमसिध्द | सदस्य 
संस्था 

4 मानस प्रतिष्ठाण (Social Organization) बोरीवली, मुंबई | सदस्य 

६ मा. आमदार श्री. राहुल वेदप्रकाश पाटील, “तोरणा” घर | सदस्य 
क्र.१३८, स्वामी समर्थ मंदिरासमोर, शिवाजीनगर, 
ता.जि.परभणी 

७ मा. आमदार श्री. शशिकांत नरसिगराव खेडेकर, द्वारा सदस्य 
नरसिंगराव रस्तुमराव खेडेकर, सुमनांजली, शनिवार पेठ, 
देऊगाव राजा,जि.बुलढाणा 
प्रो.वृक्षाळी मगदुम, Ra मुक्ती संघटना, नवी मुंबई सदस्य 

९ श्रीमती नंदिनी दातार, जनविकास प्रतिष्ठान, अ-१८,१०२ | सदस्य 
प्लॅनेट मिलेनियम पिंपळे सौदागर, पुणे-२७ 

ia ०__ श्रीमती मनिषा सांबारे, आदर्श महिला संस्था, जुना | सदस्य 
ग्रामपंचायत गाळा नं.६, विक्रमगड, जि.ठाणे 

णं १ | डॉ. साधना तायडे, सहसंचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य | सदस्य 
भवन, मुंबई 

१२ | श्रीमती सीमा ढमढेरे, सहसचिव, नगर विकास विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

१३  । श्रीमती स्मिता निवतकर, उपसचिव, महिला व | सदस्य 
बालकल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४ । उपसचिव (Hed कल्याण), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

१५ । अति. संचालक, आरोग्य सेवा कुटुंब कल्याण, पुणे सदस्य सचिव 


सदर समितीचा कार्यकाळ 3 वर्षाचा राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रचिनी२०१७/प्र.क्र.४६६/कु.क. 


सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 


गर्भलिंग कायद्याच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करणे. 

सोनोग्राफी केंद्र /Genetic counseling he Ural तपासणी करणे व यासाठी संबंधीत 
समुचित प्राधिकाऱ्यांची मदत घेणे. 

सोनोग्राफी केंद्र/ Genetic counseling Halt त्रुटी आढळून आल्यास मशीन सील बंद 
करण्यासाठी संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्यांना सूचित करणे. 

उपरोक्त कायद्याच्या अंमलबजावणी मध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास व त्याची 
प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी ही समिती Supervisory Board आणि शासनाला 
उपाय योजना सुचविण्याचे कार्य करेल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२०९५६५७५५१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ujwala Arun Ransing 


e 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
W a a i U N Health Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a7788b3b31e2d9269bcbfd9588a6ee477 134178 
0133d295a56dd4ef476977773, 


serialNumber=3b8f98f1c182bf458a4deee399a7241b5044 


e 
aeb09c097bc6d28b58709fe8ef0d, cn=Ujwala Arun 
Ransing 


Date: 2018.07.04 13:16:15 +05'30' 
(उज्वला अ. रणसिंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. उपसचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उपसचिव, (कुटुंब कल्याण), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव 

९. 


संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०.अति.संचाळक, आरोग्य सेवा (कुटुंब कल्याण), पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रचिनी२०१७/प्र.क्र.४६६/कु.क. 


११. सर्व समुचित प्राधिकारी नगरपालिका/महानगरपालिका/अति.संचालक, आरोग्य सेवा 
कुटुंब कल्याण, पुणे यांचेमार्फत 

१२.सह संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

१३.उपसंचाळक, आरोग्य सेवा (सर्वी 

१४.जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, (सर्व) 

१५.अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१६.आमदार प्रा.मेधा कुलकर्णी, ५ नंदनवन डहाणूकर कॉलनी, गल्ली क्र,८, कोथरुड, 
पुणे-३८ 

१७.आमदार डॉ. देवराव होळी, मु.पो.ता.चामोर्शी, हनुमान वॉर्ड नं.१ चामोर्शी, जि. 
गडचिरोली 

१८. श्रीमती उर्मिला जोशी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, स्वयंमसिध्द संस्था 

१९. मानस प्रतिष्ठाण (Social Organization) बोरीवली, मुंबई 

२०. मा. आमदार श्री. राहुल पाटील, “तोरणा” घर क्र.१३८, स्वामी समर्थ मंदिरासमोर, 
शिवाजीनगर,ता.जि.परभणी 

२१. मा. आमदार श्री. शशिकांत खेडेकर, सुमनांजली, शनिवार पेठ, देऊगाव 
राजा,जि.बुलढाणा 

२२. प्रो.वृक्षाली मगदुम, स्त्रि मुक्ती संघटना, नवी मुंबई 

२३. श्रीमती नंदिनी दातार, जनविकास प्रतिष्ठान, अ-१८,१०२ प्लॅनेट मिलेनियम पिंपळे 

सौदागर, पुणे-२७ 

२४. श्रीमती मनिषा सांबारे, आदर्श महिला संस्था, जुना ग्रामपंचायत गाळा नं.६, विक्रमगड, 
जि.ठाणे 

२५. डॉ. साधना तायडे, सहसंचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 

२६. श्रीमती सीमा ढमढेरे, सहसचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२७. श्रीमती स्मिता निवतकर, उपसचिव, महिला व बालकल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२८. निवडनस्ती/कु.क. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


